सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री 
आवास योजना (नागरी) अंतर्गत AHP (Other 
than SC/ST Component) घटकांतर्गतच्या 
प्रकल्पाकरिता केंद्र हिश्‍्यापोटी उपलब्ध करुन 
दिलेल्या पहिल्या हप्त्याचा निधी सन २०१८-१९ 
मध्ये वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी,२०१९. 


वाचा - १) केंद्र शासनाचे क्रमांक = 1-98099/94/209§-HFA-¥ &5-१५२५५), 
दिनांक २९.०९.२०१६ चे पत्र 
२) केंद्र शासनाचे क्रमांक : N-19092/49/209¢-HFA-IV-UD/FTS-803 920, 
दिनांक ३० मार्च,२०१८ चे पत्र 
३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो.२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ (सेल), 
दिनांक १ ऑगस्ट,२०१८ 


प्रस्तावना - 


प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण १३ प्रकल्पातील ST घटकाच्या 
घरकुलांकरीता रु. ४९,४९,१४०००/- लक्ष इतका निधी २५ व्या CSMC च्या बैठकीत केंद्रशासनाने 
मंजूरी प्रदान केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने सदर बाबीकरीता रु.८,२७,७३,४४०/- इतका निधी 
संदर्भ क्र. २ च्या आदेशान्वये राज्यात वितरीत केला होता. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र. ३) च्या शासन 
निर्णयाने AHP AHP (Other than SC /ST Component) घटकांतर्गत १३ प्रकल्पातील एकूण ९२९३ 
घरकुलांकरिता रु. रु. B.C, 20,03, 88o/- इतका निधी संबधीत प्राधिकरणांना वितरीत करण्याबाबत 
सुकाणु अभिकरण, म्हाडा, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन 
१) च्या TAT ( Other than SC/ST) या घटकांकरिता रु.४१,२१,४०,५६०/- लक्ष इतका निधी 
राज्य शासनास वितरीत करण्यात आला होता. तथापि, विरार (३९६९), विरार (१०१२), एमएमआर 
(१५३६) व एमएमआर (६६०) हे प्रकल्प रद्द झाल्याने या घटकांतर्गत वितरीत करण्यात आलेले रु. 
रु.४१,२१,४०,५६०/- इतका निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित जमा आहेत. सबब, त्याअनुषंगाने 
संदर्भाधीन क्रं.३) चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पूर्वी वितरीत Hse व नविन आदेझान्वये प्राप्त 
झालेले (रु. ४१,२१,४०,५६०/- + रु.८,२७,७३,४४०/-) असे एकूण रु. ४९,४९,१४,०००/- इतकी 
रक्‍कम संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


शासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे- २०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(नागरी) सुरु केळेली आहे. केंद्र शासनाने मान्यता दिल्यानुसार सोबतच्या विवरणपत्रातील AHP 
(Other than 50 ST Component) घटकांतर्गतच्या १३ प्रकल्पातील एकूण ९२९३ घरकुलांच्या 
प्रकल्पातील रु. ४९,४९,१४,०००/- ( रु. एकोनपन्नास कोटी एकोपन्नास लक्ष चौदा हजार फक्त ) 
इतका निधी सुकाणू अभिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांना वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 


या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “क्यु-३ , मुख्य लेखाशीर्ष २२१६ , गृहनिर्माण 
सर्वसाधारण, १०३ गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (09) 
सर्वांसाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ 
२९९६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०.४.२०१६ 
च्या परिच्छेद -१८ मधील सुचनांनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा असल्याचे कार्यासन 
अर्थोपाय यांनी त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रं.१०७५/अर्थोपाय,दि.११.०४.२०१८ अन्वये कळविण्यात 
आले आहे. सदर शासन निर्णय वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई 
यांच्या स्वाक्षरीने आणि अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करण्यात यावा. तसेच सदर 
निधी राज्याच्या ज्या प्रयोजनाकरिता मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्या प्रयोजनाकरिता खर्च करणे 
आव्यक आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, 
दि.२०.४.२०१६ मधील परिच्छेद क्रं -६ व १८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८.४.२०१७ आणि अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे 
व शर्तीचे पालन करुन, त्याच प्रमाणे वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७६/व्यय-३, दिनांक 
२१.०६.२०१८ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिल,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.७ ते 
१८ मधील अटींची परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कोषागारात सादर होणा-या देयकावर या विभागाचे 
आहरण व संवितरण अधिकारी प्रतीस्वाक्षरी करतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०७१६२११५१००९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 
DURGAPRASAD 9० steMaharsh 
2.5.4.20=f4fd0ac26ad2a365a8e829907c5e76b91 1fed9b1 b9e48cc2854. 
POCHAYYA 4b8a14b0d70c, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
erialNumber=befbb0ae84804c4da8d35abf2195ebb1dc727de9b0a094 
bea77f4ca6be5965db, ou=HOUSING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MYLAWARAM MAHARASHTRA, cn=DURGAPRASAD POCHAYYA MYLAWARAM 
भैळावरम e: 2019.02.07 16:23: 30" 


(दुर्गाप्रसाद य लावरम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
¥) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
4) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
&) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
(9) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 
र) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 
१२) उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२३) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शाहरी गरीबी उपडामन मंत्रालय, निर्माण 
भवन, ५वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 
१४) सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 
94) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती, गृनिधो-२,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure referred to Sanction No.N-I-11012/ 17/2018/43/2016-HFA-Iv- 
13 AHP Project of Maharashtra considered in 25 th 


| No.of 


Central [40% 1 


40% 1° 


Total City | TotalSC_| Total ST 
Installment] population | population population 


UD (EF 
CSMC M 


%SC 


903918 
7 ac 9 
ecting ) dated 30.3.2018 


To be - 


व्य 


र Population २00५ se, | Tobe 
(In Crores) | Central Released | Released in | Released 
share (In pt SC a in 
Crores) Comonent | Comonent | General 
(Rs In (Rs In Compone 
Crores) Crores) nt (Rs In 
हा च -- + Crores) 
andrapur 3.96 1.584 320379 61164 25794 19.09 0.3024 | 0.1275 | | ना | 
जट 3.84 1.536_|_375559 | 29245 | 15237 7.79 0.1196 | 0.0623 [13581 | 
Dhule 5.28 2.112 | 375559 | 29245 15237 7.79 0.1645 0.0857 18619 
_| 1.44 0.576 34106 5278 | 122 | 15.48 | 0.0891 0.0021 | 0.04848 
| 160 | 24 34106 5278 122 0.1486 | 0.0034 | (ऊफ 
1 2.64 1 34106 5278 122 15.48 0.1634 | 0.0038 | 0585 
Karmala 4.32 1.728 23199 3535 430 15.24 0.2633 0.0320 1.4327 1 
Navi Mumbai} 2 35.895 1120547 100067 18913 8.93 1.2822 0.2423 | 12.8335 
Navi Mumbai] 2 44.04 1120547 100067 18913 8.93 1.5731 0.2973 .| 15.7455 
siete ane व्यि 
Thane | 3.96 1841488 126003 42698 6.84 0.1084 0.0367 1.4389 
11 | Thane 5.28 1841488 | 126003 42698 6.84 0.1445 0.0490 1.918: 
12 | Thane 9.18 1841488 126003 42698 6.84 0.2513 0.0851 3.3356 
“hs ण [— —-- 
{3 | Thane 1144 17.16 1841488 126003 y 42698 6.84 0.4697 _ 0.1592 6.2352 
Total | 929 139.395 | 55.758 | 10804060 | 843169 265682 | 5.0801 | 1.1865 | 49.4914 


Rs.41,21,40,560.00 of excess release in other projects (Ott 


& ST component. 


her than schedule cast component & schedul tripe component) has been adjusted in this other than SC 


Scanned by CamScanner 


